कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन २०१७-१८ 
चा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी 
पुनरुज्जीवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३० नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ:- 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.३-१ (ASRTS)/2094- MAT (आय अँण्ड पी), दि. जून, २०१८ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.यां.उ.अ/२०१७-१८/गुनि-५/२७३/२०१८, 
दि.२७ जून, २०१८. 
३) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.(११२(१)/१८/२-अ, 
दि.१ नोव्हेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत- कृषी यांत्रिकीकरण उप- अभियान राज्यात राबविण्यात येत 
आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य feszarear निधीचे प्रमाण ६०: ४० असे आहे. सन २०१७-१८ या वर्षासाठी केंद्र 
शासनाने केंद्र हिऊ्यापोटी रु.३४१२.८० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी 
रु.१०५.०५ लक्ष एवढा निधी आर्थिक वर्षा अखेर अखर्चित राहिला. सदर निधी सन २०१८-१९ या वर्षात खर्च 
करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधिन जून, २०१८ च्या पत्रान्वये पुनरजिवित करुन दिलेला आहे. 


अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिऊ्याचा 
अनुक्रमे रुपये रु. ३७.६६ लक्ष, रु ५२.९३ लक्ष व रु.१४.४५ लक्ष निधीचा समावेश आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
केंद्र हिऊ्याचा अखर्चित निधी रु.३७.६६ पैकी रु.३४.१२ लक्ष निधी कृषी आयुक्‍ताळयाने शासन कोषागारातून 
काढला असून PFMS बँक खात्यात जमा आहे. उर्वरित रु.३.५४ लक्ष निधी शासन कोषागारात जमा आहे. 


सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ या वर्षातील केंद्र हिऊ्याचा अखर्चित निधी रु.३७.६६ लक्ष व 
समरुप राज्य हिस्सा रु.१५.०६ लक्ष असा एकूण रु.५२.७२ लक्ष निधी सन २०१८-१९ या वर्षात पुनर्जिवित 
करुन देण्याचा व शासन कोषागारात जमा असलेला केंद्र AAT रु.३.५४ लक्ष व समरुप राज्य हिळ्याचा 
रु.२.३६ लक्ष असा एकूण रु.५.९० लक्ष निधी कृषि आयुक्‍ताळलयास बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 


१. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ या वर्षातील, केंद्र 
हिछ्याचा अखर्चित निधी रु.३७.६६ लक्ष (रुपये सदोतीस लक्ष सहासष्ट हजार फक्त) व समरुप राज्य हिस्सा 
रु.१५.०६ लक्ष (रुपये पंधरा लक्ष सहा हजार फक्त) असा एकूण रु.५२.७२ लक्ष (रुपये बावन्न लक्ष बहात्तर 
हजार फक्त) निधी सन २०१८-१९ या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनर्जिवित करुन देण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या केंद्र हिळ्याच्या रु.३७.६६ लक्ष निधी पैकी शासन कोषागारात 
जमा असलेला रु. ३.५४ लक्ष (रुपये तीन लक्ष चौपन्न हजार फक्त) व त्यास समरुप राज्य हिळ्याचा रु.२.३६ 
लक्ष (रुपये दोन लक्ष छत्तीस हजार फक्त) असा एकूण रु.५.९० लक्ष (रुपये पाच लक्ष नव्वद हजार फक्त) निधी 
कृषि आयुक्‍तालयास बीडीएस प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर रु.५.९० लक्ष निधी खालील लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनाने चाळू वर्षी मंजूर केलेल्या 
तरतुदीतून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक - डी-३ मागणी क्रमांक-डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
(००) ११३- कृषी अभियांत्रिकी (००) ११३- कृषी अभियांत्रिकी 


(००)(०८) कृषी उन्नती योजना- कृषी । (००(१६) कृषी उन्नती योजना- कृषी 
अभियांत्रिकीकरण उप अभियान (कें.पु.यो), | अभियांत्रिकीकरण उप अभियान 


(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र हिस्सा ४०%) 
(28092493 ) (२४०१८७३६) 
३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य 


४. सदर निधी खर्च करण्यासाठी कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण 
करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ चा अखर्चित असलेला व चालू वर्षसाठी पुनर्जिवित केलेला 
रु.५२.७२ लक्ष निधी खर्च करताना, कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व दि.२७ एप्रिल, 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या उन्न्त शोती समृध्द शहोतकरी मोहिम राबविण्याबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचनाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयांयो-०६१८/प्र.क्र.१९४/१४-ओ 


६. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठविण्यात यावी. 
७. सदर निधी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ- 3, दि. २ एप्रिल, २०१८ 
मधील अटी व शर्तीची कृषी आयुक्तालयाने पुर्तता केली आहे, या अटीच्या अधीन वितरीत करण्यात येत 
आहे. 
८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७४/२०१८/व्यय-१, दि.३ऑगस्ट, 
२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११३०१६३२५५२७०१असा आहे. हा Hear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१ Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
hrikan 9 प मक pa nies 
2.5. )93b4e4f2fcd87e1 2fe 1 9b8965025d482b1 beeOfffaa62085c34d 
bob 
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c192e 
handrakan 108006 ब्यान chandakant Ande 
Date: 2018.11.30 16:41:31 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

२. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 

३. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. सर्व संचालक /सहसंचाळक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग, 
गोरेगाव (पूर्व) मुंबई- ६५ 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

११.महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२०. 

१२.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) /मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


